ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत सध्या चालू असलेल्या सर्व 
portals/applications चे security audit देयक 
अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-०२२३/प्र.क्र.३/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-१३ जुले, 2023. 


वाचा :- 
१. समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. ३१ मार्च, २०२३ 
२. आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशिका/२०२३/ई गव्ह./58०. Audit / 
१४३/०२६५५, दिनांक २७ एप्रिल, २०२३. 
प्रस्तावना :- 


ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत शाळेय शिक्षण विभागासाठी विविध Applications, Portals तयार करण्यात 


आले आहेत. सदर Applications, Portal सुरु करण्याआधी त्यांचे Security Audit CyberQ Consulting 


Pvt. Lid. यांच्याकडून करुन घेण्यात आले आहे. त्यानुसार सध्या चाळू असलेल्या Wd Portals/ 


Applications चे Security Audit चे देयक अदा करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र. (१ येथील शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उद्भवलेल्या तांत्रिक 


अडचणीमुळे सदर निधी प्रत्यक्षात आहरीत करता न आल्याने व्यपगत झाला होता. सदर निधी उपलब्ध 


करुन देण्याबाबत आयुक्त, शिक्षण यांनी संदर्भाधीन क्र. (२) येथील पत्रान्वये मागणी केली आहे. 


CUBITT security audit च्या करण्यात आलेल्या कामापोटी रु.४,१७,७२०/- इतका निधी वितरीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


२. उपरोक्त Security Audit च्या कामासाठी देय रु.४,१७,७२०/- (अक्षरी रुपये चार लाख सतरा 
हजार सातठी वीस फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र देयकाचा तपज्ञील देयकाची एकूण 
रक्‍कम 


| . | विभागाच्या ई-गर्व्हनन्स अंतर्गत सुरु असलेल्या सर्व Portals/ | रु. o8, 40,20 /- 
Applications चे Security Audit UT कामापोटी CyberQ Consulting 
Pvt. Ltd. यांचेकडून सादर देयक भागविणे. 


एकूण रुपये रु. ०४,१७,७२० /- 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-०२२३/प्र.क्र.३/संगणक 


१. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 


(०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ( 2202 H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२३- 


२४ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी सहायक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च 


माध्यमिक संचालनालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे यांना 


नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


२. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 


उपविभाग-२ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१३१७५१४७५१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIVEK GULABRAO 
SAPKAL 


(विवेक सपकाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) अ.मु.स., वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
3) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


६) FETS (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९) निवडनस्ती/ संगणक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


